आदिवासी विकास विभागातंर्गत शासकीय 
आश्रमशाळा/एकलव्य निवासी शाळांमध्ये सर्व 
सोयी सुविधायुक्त “सीक रूम” कार्यान्वीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये आदिवासी विकास विभागांमार्फत ५०२ शासकीय आश्रमशाळा सुरु असून सदर 


आश्रमशाळांमध्ये सुमारे १,९१,७२९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक 


स्कूल सोसायटी अंतर्गत १६ एकलव्य निवासी शाळा सुरू असून सदर शाळांमध्ये सुमारे 


३,५१८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 


२. आदिवासी विकास विभागातंर्गतच्या बहुतांशी आश्रमशाळा या अतिदुर्गम भागात असल्याने 


बर्‍याचदा अज्ञा ठिकाणी वेळेवर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणे फार जिकरीचे असते. तसेच प्रथामिक 


आरोग्य केंद्र/तालुका/जिल्हा रूग्णालय आश्रमशाळांपासून अधिक अंतरावर असल्यामुळे आजारी/ 


अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांस तातडीने प्राथमिक उपचार ठेवण्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये सीक रूमची 


व्यवस्था करण्यात आली आहे. सदर सीक रूममध्ये प्राथमिक उपचार घेण्यासाठी सर्व प्रकारच्या 


सोयी सुविधा उदा. फर्निचर, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, First Aid kit इत्यादी असणे आवश्‍यक 


आहे. तसेच सदर सीक रूमची देखभाल-दुरूस्ती ठेऊन वेळेवर विद्यार्थ्यांना उपचार मिळावा 


यासाठी सदर सीक रूममध्ये सर्व समावेशक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय 


शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानूसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


(१) सर्व शासकीय आश्रमझाळा व एकलव्य निवासी झाळांमधील विद्यार्थ्यांवर वेळेवर प्राथमिक 


— 


उपचार व्हावे यासाठी सर्व सोयी-सुविधायुकक्‍्त “सीक रूम” कार्यान्वीत करण्यात यावी. 


सदर सीक रूममध्ये पुढीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात :- 


अ) सर्व समावेशक आव्यक ते फर्निचर सोबतच्या परिशिष्ट-१ प्रमाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 


ब) World Health Organization (WHO) च्या Protocol प्रमाणे वैद्यकीय उपकरणे 


सोबतच्या परिशिष्ट-२ प्रमाणे. 


क) प्राथमिक उपचारासाठी आवश्‍यक असलेली सोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये नमूद 


करण्यात आलेली औषधे खरेदी करण्यात यावीत. सदर औषधांची यादी फक्त २०० 
विद्यार्थ्यांसाठी आहे. तथापि, आश्रमशाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात औषधांची 


खरेदी करण्यात यावी. 


ड) आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी उपयोजनाच्या निधीतून सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाकडून काही औषधांची खरेदी केली जाते. आरोग्य विभागाकडून खरेदी केलेली 
औषधे वगळून उर्वरित औषधांचीच खरेदी करण्यात यावी. आरोग्य विभागाकडून 


एखाद्या औषधांचा पुरवठा होण्यास उ्ञीर होणार असेल Ba वेळी सदर विभागाच्या 


अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी सदर औषधांचा पुरवठा करण्यास शक्‍य नसल्याचे 


कळविल्यास त्या अपवादात्मक परिस्थितीतच प्रकल्प अधिकारी यांनी सदर औषधांची 
खरेदी करावी. 


इ) संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी कुठल्याही प्रकारची औषधे खरेदी जिल्हा आरोग्य 


अधिकारी यांच्या सल्यानेच व परिशिष्ट-३ मध्ये नमूद औषधांच्या यादीप्रमाणे करावी. 


ई) सदर औषधांच्या सुरूवातीच्या एक वेळच्या खरेदीसाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी 


यांच्या अध्यक्षतेखाळील खालील नमूद खरेदी समितीने खरेदीच्या विहित पध्दतीने 


खरेदी प्रक्रीया राबवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व आश्रमशाळांमध्ये सोबतच्या 
परिशिष्ट-३ प्रमाणे औषधांची खरेदी करावी. औषधांच्या खरेदीसाठी खरेदी समिती 
खालीलप्रमाणे :- 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अध्यक्ष 


२ ।जिल्हा आरोग्य अधिकारी (प्रकल्प कार्यालयांचे मुख्यालय | तांत्रिक सल्लागार 
ज्या जिल्ह्यात असेल त्या जिल्ह्यातील) 


३ | सहायक प्रकल्प अधिकारी (पुरवठा/लेखा), ए.आ. वि. | सदस्य 


प्रकल्प कार्यालय 

४ | लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, ए. आ.वि. प्रकल्प | सदस्य सचिव 
कार्यालय 

५ | 9 वरिष्ठतम मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा सदस्य 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआज्ा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 


(२) 


(२ 


— 


(४ 


— 


(4) 


(& 


— 


(७) 


ज्या शासकीय आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी आश्रमशाळांमध्ये सीक रूमची निर्मिती 


करण्यात आलेली आहे अशा आश्रमशाळांमध्ये उपरोक्त “ब” व “क” बाबतीची व्यवस्था 


करावी. 


ज्या शासकीय आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी आश्रमशाळांमध्ये सीक रूमची निर्मिती 


करण्यात आलेली नाही. त्या आश्रमशाळांमध्ये तात्पुरत्या सीक रूमची व्यवस्था करून 


उपरोक्त “अ”, “ब” व “क” मध्ये नमूद सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


तसेच यादीत नमुद औषधांचा एकाच वेळी साठी करण्यात यावा. (One time stock 


filling) 


सीक रूममध्ये विद्यार्थ्यांना वेळेत उपचार मिळावेत त्यासाठी wd सोयी सुविधा उपलब्ध 


करणे, सदर सीक रूमचे व्यवस्थापन करणे तसेच औषधांचा साठा ५० % पेक्षा कमी होण्या 


अगोदर औषधांचे पुर्नभरण करून घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुरूष अधीक्षक व स्त्री 


अधीक्षिका यांची संयुक्तिक राहील. याबाबत आव्यक त्या सुचना सोबतच्या परिशिष्ट ४ 


मध्ये नमुद करण्यात आल्या आहेत. 


सीक रूममधील उपचारासाठी आवश्‍यक असलेली औषधी खराब होणार नाहीत यासाठी 


सदर औषधांचा साठा आवश्‍यक त्या वातावरणात करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


सीक रूममधील औषधांची वेळोवेळी लॉग बुकमध्ये बॅच नंबर, Manufacturing Date, 


Expiry Date याबाबत सविस्तर नोंद घेण्यात यावी. कालबाह्य (Expiry) झालेली औषधे 


नोंद घेऊन नायनाट करण्यात यावीत. तसेच आजारी विद्यार्थ्यांची नोंद नियमित घेण्यात 


यावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी संबंधित पुरूष अधीक्षक व Ot अधीक्षिका यांची राहील. 


(नोंद बुकचा नमूना सोबतच्या परिशिष्ट ५ प्रमाणे राहील.) 


उपरोक्त ६ मध्ये नमूद लॉग नोंदी बरोबरच अटल आरोग्य वाहिनी व अमेय लाईफ मार्फत 


प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यानंतर त्यांच्या अपमध्ये सिक रुममधीळ सुविधा व औषधांच्या 


साठ्याबाबतची माहिती अधीक्षक व अधीक्षिका यांनी अद्यावत करावी. त्यासाठी अँपबाबत 


आवश्‍यक असणारे प्रशिक्षण संबंधित योजना राबविणाऱ्या यंत्रणाच्या मार्फत देण्यात 
येईल. 


(८) अटल आरोग्य वाहिनी अंतर्गत ५३ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये परिशिष्ट ६ नूसार सीक 


रूमसाठी आवश्‍यक औषधे व उपकरांना पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर ५३ 


शाळांमध्ये केवळ सीक रूमसाठीचे आवड्यक ते फर्निचरच खरेदी करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 


(९) सीक रूममध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा कसे ? तसेच परिपूर्ण औषधे उपलब्ध 


असल्याबाबत, तसेच सदर औषधांची नोंद लॉग बुकमध्ये करण्यात आली आहे किंवा 


नाही? याबाबत, आश्रमशाळेसाठी नियुक्‍त केलेल्या ANM यांनी सनियंत्रण ठेऊन 


त्याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. 


(१०  सीक रूममध्ये उपचार करताना युनिवर्सल प्री-कॉशन घेऊनच उपचार करावा. 


उपचारासाठी वापरण्यात आलेले इंजेक्छान, सुई, वापरलेले कापूस/बॅन्डेज, औषधांची 


पॅकेट कलर कोडेड कचरा पेटीत टाकण्यात यावीत. याबाबत आव्यक त्या सूचना 


सोबतच्या परिशिष्ट-७ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. 


(११) सर्व प्रकल्प अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा व 


एकलव्य निवासी आश्रमशाळेत सीक रूममध्ये आवश्‍यक त्या सर्व समावेश सोयी-सुविधा 


उपलब्ध करून देण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्याबाबतच्या सुचना संबंधित 


मुख्याध्यापकांना व एकलव्य निवासी झाळांच्या प्राचार्यांना देण्यात याव्यात. 


(१२३) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांनी २ महिन्यातून किमान 


एकदा व ANM यांनी १५ दिवासांतून किमान एकदा परिशिष्ट-२ नूसार उपकराणांची व 


परिशिष्ट-२ प्रमाणे औषधांची तसेच साठा नोंदवहीची तपासणी करावी. 


(93) सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी दरमहा 


सीक रूममध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा कसे ? याबाबतचे निरिक्षण करून 


त्यानूसार संबंधितांना सुचना द्याव्यात व त्याप्रमाणे आपल्या थेट अहवालात नमूद करावे. 


(१४७ उपरोक्त नमूद कार्यवाही तीन महिन्यात खालील नमूद कालमर्यादेप्रमाणे करण्यात 
येईल. 


अ.क्र करावयाची कार्यवाही कालावधी 


| Up रुमसाठी आवश्‍यक औषधे व उपकरणांची आश्रमशाळानिहाय | ७ दिवस 
आव्यकता / GT मुख्याध्यापकांनी / प्राचार्यांनी निश्चित करणे. 


2 | औषधांची / उपकरणांची आव्यकता / संख्या निश्चित करण्यात । ७ दिवस 
आल्यानंतर त्याची अंदाजित किंम प्रकल्प कार्यालयाने निश्चित करणे. 


3 | औषधांची/ उपकरणांची आवऱ्यकता/ संख्या व त्यांची अंदाजित | vy दिवस 
किंमत निश्चित झाल्यानंतर त्यांची खरेदी प्रक्रीया प्रकल्प कार्यालयाने 
राबविणे. 


| औषधांची/उपकरणांची खरेदी करुन आश्रमझाळांत उपलब्ध करुन | 30 दिवस 
देणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शहाआझा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 


(१५७ We रूमसाठी सर्व समावेशक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा 


सुरूवातीचा खर्च आश्रमशाळा समुह योजना (२२२५, डी-७३४) २१ पुरवठा व सामग्री या 


लेखाशीर्षामधून प्रकल्प स्तरावरुन करण्यात यावा व त्यानंतर दर महिन्यासाठी लागणारी 


औषधे व वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभालीचा खर्च शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वैद्यकीय 


खर्चाच्या निधीतून मुख्याध्यापक स्तरावरुन करण्यात यावा. अशा वेळी मुख्याध्यापकांनी 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांचा सल्ला घेणे आवश्‍यक आहे. 


(१६ एकलव्य निवासी शाळांमधील सीक रूममध्ये सर्व समावेशक सोयी-सुविधा 


उपलब्ध करून देण्यासाठीचा सर्व खर्च भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अन्वये 


केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लीक स्कूल सोसायटीकरिता प्राप्त निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०१८१२१८१७१२५३२८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 U b rao N ara y an DN CN = डळ Nafyan Shinde = 8 5 
= Maharashtra, O = Government 
S h | n d e ae OU = Tribal Development 


ete तल ता 
(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत : माहितीस्तव. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

१०.मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


AI -0 


को चा कोन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०१८/प्र.क्र.३९६/का.१३ 


११. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी 

१७. सर्व मुख्याध्यापक शासकीय आश्रमशाळा( प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत) 

१८. सर्व प्राचार्य, एकलव्य निवासी शाळा ( प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत) 

१९. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकरी आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ट १ 


Doctor's Table 


Office Revolving Chair 


Stainless steel stool 


Plastic Chair 


Foldable Hospital bed 


Hospital Mattress 


Pillow 


Cotton bedsheet, pillow cover 


Hospital side table 


Medicine trolley 


e(/BRl ७० | ->.| > | > | ७७ | -> | -_.| -> 


KKKKKK 


परिशिष्ट 2 


sterilizing unit 


device 


. loos PFESSUTE | 16156 Dene क 13106 | Sphygmomanometers 
instrument aneroid 
Clinical T T 
electronic 14032 I हव्वा लता हॉ? 14032 I Pee 
electronic Electronic 
thermometer 
anv aon Lights 
examination | 38832 , 12276 ae 
licht hand-held, Examination 
ह battery-powered 
गंगे Seale. || 97001;| **enPnete NA 
measurer 
Stethoscope | 13755 गोह कतल 13750 Stethoscopes 
mechanical 
T Sterilizer, moist car : 
Table top 40547 | heat, unwrapped | 16142 Sterilizing units, 


Steam, Table top 


Weighing 


35323 | Scale, patient, floor | 18455 Scales, Patient 1 
machine 
विवा. | तेव. Cabinet हतया | 10535| “| ते 
medicines Medicine 
Tabl 
Examination eee anes: 
13958 13958 Examination/ 1 
table treatment, T 
Treatment 
general-purpose 
E Footstool, Footstools, 
potsipol ee conductive 110९१ Two/Three Step ; 
Health 
education NA NA 
material 
Screen for 
examination 13514 Screen, bedside 13514 Screens, Bedside 1 
table 
Sharp waste Waste disposal Waste-Disposal 
disposal unit वड unit, sharp ae Units, Sharps : 
Stool 34833 गतत, 16017 Stools 1 
general-purpose 
Aseptic Tray NA NA 1 
Percussion 11950 Hammer, 11950 Hammers » 1 
hammer percussion Percussion 
Kidney Tray NA NA 4 
Transfer / Forceps, Forceps, Sterilizer 
Cheatle forceps ee sterilizer transfer Me Transfer 
Basin for water | 35588 Bowl, washing 15864 Basins, Wash 1 
Pediatric cuff NA NA 1 
ता त त Fluid delivery 
ea 36069 mount, general- 12177 | Intravenous Poles 4 
purpose 
Nebuliser 1 


क्य 


Tab Paracetamol 500mg 15 100 strips 
Tab Albendazole 400 mg 10 10 strips 
Ranitidine 150mg 20 50 strips 
Tab Metronidazole 200 mg 10 10 strips 
Tab Tmp+Sulpha SS (septran) 10 30 strips 
Tab Dicyclomine 20mg 10 15 strips 
Antacid syrup 1 25 bottles 
Tab Domperidone 10 15 strips 
Tab Diclofenac 10 20 strips 
Tab Avil 
(Pheniramine maleate 25 mg) 10 010१ 
Tab Cetrizine 10 20 strips 
Cap Amoxycillin 10 20 strips 
Tab Salbutamol 10 10 strips 
Tab Chloroquine 10 20 strips 
Pain relieving spray 1 5 bottles 
Tab Septran DS (Co-trimoxazole IP) 10 30 strips 
Gentamycin Eye drops 1 20 droppers 
Chloromycetine Appicaps 10 10 strips 
Glycerin carbolic ear drop ] 5 bottles 
Miscellaneous 

Chlorine tablets 200 1 pkt 
ORS 1 50 pkt 
Waxolve ear drops 1 10 bottles 
Benzyl Benzoate 500ml jar 1 10 jar 
Cotton 500 gm 1 5pkt 
Bandage (4.5cm) 1 10 rolls 
Crepe Bandage Rolls 1 10rolls 
Scalpel Blade 1 10 no. 
Guaze 7.5cm, 5cm 1 20pkts 
Adhesive Tapes Smtr 1 5nos. 
Scissor-SS 1 2nos. 


Cough Syrup 


1 Can 


Alkacitron syrup 


1 Can 


| 


Inj Tetanus Toxoid 10 doses 3 vials 
Inj Neostigmine 5 doses 1 
Inj Atropine 5 doses 1 
Inj Rantac 10 doses 1 
Inj Diclo 10 doses 1 
Inj Hydrocortisone 5 doses 1 
Inj Adrenaline 5 doses 1 


Whitfield's Ointment 1 10 tubes 
Povidine ointment 1 10 tubes 
Candid dusting powder 1 10 bottles 
Neosporin powder i 10 bottles 
Neosporin ointment 1 10 tubes 
Lindane Lotion 1 20 bottles 
Antiseptic liquid (eg. Dettol / Savlon) 1 2 jars 


RDT Kit for Malaria 100 Ipkt 
Lancets 150 Ipkt 
Alcoholic Swabs 100 Ipkt 
Sterile Gloves packet 50 Ipkt 
2 ml syringe with needle 50 syringes 
& 50 1/2 box 
needles 

Hot water bags 1 2 
Dental Probe (SS) 1 10 
Mouth Mirror (SS) 1 10 


2-Propanol, 1-Propanol disinfectant 
spray 


Vitamin B Complex 1000 1 Jar 
Vitamin C 1000 1 Jar 
Vitamin A & D 1000 1 Jar 
Calcium tablets 1000 1 Jar 


अय 


पेरिशिंष्ट - ४ 
अधीक्षक/अधीक्षिका भूमिका व जवाबदारी 


an दैनिक / साप्ताहिक कार्य :- 


नव्याने उपलब्ध औषधांचे व्यवस्थापन अधीक्षकांनी करावे. सर्व औषधांचे बॅच नंबर, 
मॅन्युफॅक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट याची नोंद लॉग बुक मध्ये करावी. 

औषधांचे रचना अल्फाबेटिकल क्रमाने करावी. 

अँटिबायोटिक औषधांचे वाटप नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या प्रिसक्रिप्ठान नुसार करावे. 
औषधे साठवण स्थितीचे व जागेचे निरीक्षण करून गरजेनुसार व्यवस्थापन करावे. 

औषधे ठेवण्याचीची जागा स्वछ असावी. 

सिक रूमची फरशी जंतुनाशक वापरून स्वच्छ करावी. 

कलर कोडेड कचरा पेटीत कचरा टाकावा. 

औषधे साठवण्याचे डबे, रॅक व कपाटे स्वच्छ ठेवावीत. 

सिकरूम मधील जनरेटर व शीत वातावरण यांचे नियोजन करावे. 

औषधे ठेवण्याच्या जागेला प्रत्यक्ष सूर्य किरणांपासून सुरक्षित ठेवावे. 

सिक रूमच्या छताची तपासणी विशेषतः पावसाळ्याआधी करावी. 

औषधांचे गुणवत्ता निरीक्षण (essa स्थिती व एक्सपायरी डेट) ची तपासणी नियमित 
करावी. 

औषधांचे स्टॉक रेकॉर्ड लॉग बुक मध्ये नियमित अद्यावयत करावे. 

आपत्कालीन स्थितीत औषधांची ऑर्डर त्वरित काढावी. 

औषधांचे वाटप करताना First to Expiry policy चा वापर करावा. म्हणजे ज्या औषधांची 
एक्सपायरी डेट जवळ आली असेल त्यांना वाटपात प्राधान्य देण्यात यावे. 

कालबाह्य औषधे मुलांना दिली जाणार नाहीत याची जवाबदारी अधिक्षकांची असेल 
कालबाह्य औषधे वेगळी ठेवावित. 


सर्व आजारी विद्यार्थ्यांचे तपशील लॉग बुक मध्ये नोंदवावेत. 


«७ औषधांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी अधीक्षकांनी कोणत्याही परिस्थितीत विध्यार्थ्यांना 
औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणाच्या कापटांची चावी देता कामा नये. 
ब) मासिक कार्य :- 
« प्रत्येक महिन्यात सर्व औषधे सुस्थितीत आहेत याची खात्री करावी. 


«७ सीकरूममध्ये पायाभूत सुविधा (पंखे, दिवे, फरशी, छत, खिडक्या-जाळी) निरीक्षण करावे. 


« उंदीर, किडे, मच्छर व इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव झाल्यास त्यांचा नायनाट करण्यासाठी योग्य 
ती व्यवस्था करावी. 

७ सीकरूमचे छत दर महिन्यास स्वच्छ करावे. 

७ सीक रूम वरील पाण्याची टाकी महिन्यातून एकदा स्वच्छ करावी. 

७ सीक रूमच्या परिसरातील वाळलेलं गवत प्रत्येक महिन्यात कापून तेथील जागा मोकळी 
ठेवावी. 

७ सीक रम मधील उपलब्ध वैद्यकीय उपकरणाची चाचणी आणि गरजेनुसार दुरुस्ती 
विक्रेत्याकडून करून घ्यावी. 


को त्रैमासिक कार्य :- 


७ सीक रूमच्या पायाभूत सुविधांचा नियमित आढावा घेणे. 
« अग्निशमन यंत्रनेची वस्तुस्थिती तपासून त्याचे नियमित पुनर्भरण करावे. 


© कालबाह्य झालेली औषधे योग्य स्थळी खालील सूचनांप्रमाणे नष्ट करावे. 


Follow these simple steps to dispose of 
medicines in the household trash 


औषधांच्या स्टॉक ची स्थिती विचारात घेऊन त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी. (जसे की 
नवीन खरेदी) 

औषधांच्या अतिरिक्‍त स्टॉक च्या साठवणुकीसाठी अतिरिक्‍त कपाटे व रँक यांची व्यवस्था 
करणे. 

दर ३ महिन्यातून लॉग बुकचे विश्ळेषण करावे व जास्त गरज भासणाऱ्या औषधांची 
गरजेनुसार आवक वाढवावी. 

ज्या औषधांची गरज कमी पडते त्यांची मागणी गरजेप्रमाणे करावी. 


RRKKKKK 


rg sere 


परिशिष्ट ५ 


औषध साठा रजिस्टर (लॉग बुक मधील प्रत्येक औषधासाठी वेगळा फॉर्म बनविण्यात यावा) 


औषधाचे नाव (Brand Name) - औषधी ठेवण्याची जागा (Cabinet / Refrigerator) 
औषधीचे प्रकार Injection / उपयोग कमाल साठा किमान साठा 
tablets / capsule / ointment / 
spray / drops 
अ.क्र औषध । कोणाकडून । प्राप्त । बंच नंबर उत्पादन | कालबाह्य। वितरण शिल्लक नवीन कालबाह्य शेरा 
मिळ्णाऱ्यांचा । प्राप्त संख्या दिनांक | दिनांक । संख्या संख्या मागणीची । औषधांची 
दिनांक संख्या संख्या 
शि २ ३ 1 ४ | ५ ६ | 0 é ९ | 9 ० a | १ १२ 


नोट: अधीक्षक/अधिक्षिका यांनी दर १५ दिवसातून किमान एकदा रजिस्टर अद्यावयत करावे. 


आजारी विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड बुक 


अ.क्र.| दिनांक विद्यार्थ्याचे नाव /॥) | निदानीत | डॉक्टरांचे | औषधांची नावे | औषधांच्या कोर्सचा कालावधी पाठपुरावा 
आजार नाव (mg) 


नोट: अधीक्षक/अधिक्षिका यांनी दररोज रजिस्टर अद्यावयत करावे. 


REKKKK 


परिशिष्ट - ६ 
SICK ROOM TO BE REFURBISHED UNDER ATAL AROGYA VAHINI 


° अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार 
१. शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, नंदुरबार 
२. शासकीय आश्रमशाळा, देवमोगरा 
३. शासकीय आश्रमशाळा, बंधारे 
४. शासकीय आश्रमशाळा, रामपूर 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा 
१. शासकीय आश्रमशाळा, शिरवे 
२. शासकीय आश्रमशाळा, डाब 
३. शासकीय आश्रमशाळा, ASAT 
४. शासकीय आश्रमशाळा, मांडवी 
५. शासकीय आश्रमशाळा, तोरणमाळ 
६. शासकीय आश्रमशाळा, सोनखुर्द 
७. शासकीय आश्रमशाळा, चुलवड 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे. 
१. शासकीय आश्रमशाळा, भोपखेल 
२. शासकीय आश्रमशाळा, शिरसोले 
३. शासकीय आश्रमशाळा, लौकी 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल. 
१. शासकीय आश्रमशाळा, वैजापूर 
२. शासकीय आश्रमशाळा दहीवड 
३. शासकीय आश्रमशाळा, पळसखेडा 
४. शासकीय आश्रमझाळा, डोंगर कोठरा 
५. शासकीय आश्रमशाळा, वलठाण 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर 
१. शासकीय आश्रमशाळा, मवेशी 
२. शासकीय आश्रमशाळा, अकलापूर 
३. शासकीय आश्रमशाळा, केळीरुम्नवाडी 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण 
१. शासकीय आश्रमशाळा, हरणबारी 
२. शासकीय आश्रमशाळा, कनाशी 
३. शासकीय आश्रमशाळा, सरड 
४. शासकीय आश्रमशाळा, भोरमल 
५. शासकीय आश्रम शाळा पंढरून 
६. शासकीय आश्रमशाळा, ताटणी 

« अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी 
१. शासकीय आश्रमशाळा, माणिकपूर 
२. शासकीय आश्रमशाळा, डोमा 


३. शासकीय आश्रमशाळा, राणीगाव 
४. शासकीय आश्रमशाळा, टेब्रुंसोडा 
५. शासकीय आश्रमशाळा, टेम्बळी 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी 
१. शासकीय आश्रमशाळा, जांभगव्हाण 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट 
१. शासकीय आश्रमशाळा, उमरी 
२. शासकीय आश्रमशाळा, बोधडी 
३. शासकीय आश्रमशाळा, उमरी 
४. शासकीय आश्रमशाळा, मोहपूर 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा 
१. शासकीय आश्रमशाळा, हिवरी 
२. शासकीय आश्रमशाळा, माथार्जुन 
३. शासकीय आश्रमशाळा, जांभ 
४. शासकीय आश्रमशाळा, किन्ही 

« अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर 
१. शासकीय आश्रमशाळा, केवडस 
२. शासकीय आश्रमशाळा, बेलदा 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली 
१. शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, गडचिरोली 
२. शासकीय आश्रमशाळा, रामगड 
३. शासकीय आश्रमशाळा, मुरूमगाव 
४. शासकीय आश्रमझाळा, मार्कडदेव 
५. शासकीय आश्रमझाळा, पेंढारी 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी 
१. शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा, अहेरी 
२. शासकीय आश्रमशाळा, बामणी 

० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड 
१. शासकीय आश्रमशाळा, तोडसा 
२. शासकीय आश्रमझाळा, तादगाव. 


KKKKK 


परिशिष्ट - ७ 


Yellow Bags | Infectious waste, bandages, gauze, cotton, any other objects in 
contact with body fluids, human body parts etc. 

Red Bags Plastic and glass waste in the form of injection syringes, tubings, 
IV bottles etc. 

Black Bags Needles without syringes, blades, sharps and all other metal 
items. 


RRERKE 


